सन 2028-24 या आर्थिक वर्षाकरीता 
“सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण 
कार्यक्रम (४४०६ ०४९२)" या योजनेंतर्गत 
बांधिल कामांसाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- साववि-२०२३/प्र.क्र. ३५/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ९ जुले, २०२४ 


वाचा:- 
१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-साववि-२०२२/प्र.क्र.५८/फ-११, 
दिनांक २८.०७.२०२३ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०२४ 
३) महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक -साववि-२०२४/प्र.क्र.१०(माग-१)/फ११, 
दिनांक ०४.०३.२०२४ 
8) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -साववि-२०२४/प्र.क्र.२०/फ-११, 
दिनांक १८.०४.२०२४, दिनांक ०३.०५.२०२४, दिनांक १०.०५.२०२४, दिनांक २८.०५.२०२४ व 
दिनांक ०३.०७.२०२४. 


Kel} 


५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) म.रा.नागपूर, याचे क्रमांक कक्ष-१/पी/यो 
/नबाप्र/प्र.क्र. १८/१४९/२०२४-२५, दिनांक २१.०५.२०२४ 


६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) म.रा.नागपूर, याचे क्रमांक कक्ष-१/पी/यो 
/नबाप्र/प्र.क्र.८१/२६१/२०२४-२५, दिनांक २७.०६.२०२४ 


७) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक,दिनांक २७.०६.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


वन आणि वनेतर क्षेत्रात वृक्ष लागवड व संवर्धन करण्याकरीता सन २०२४-२५ करीता 
“सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२)" या राज्य योजनेंतर्गत रु. ६०५६०.०० 
लक्ष इतका निधी (०२-मजूरी अंतर्गत रु.३७६८९.६० लक्ष, १३-कार्यालयीन खर्च अंतर्गत रु. ०.०१ 
लक्ष, २१-पुरवठा व सामग्री अंतर्गत रु. २०८३९.३८ लक्ष, २४- पेट्रोल, तेळ व वंगण अंतर्गत रु. ०.०१ 
लक्ष आणि ५०-इतर खर्च अंतर्गत रु. २०३१.०० लक्ष, ) अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र. ३५/फ-११ 


०२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथे नमूद दिनांक ०१.०४.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये 
वित्तिय वर्ष सन २०२४-२५ करिता एप्रिल ते जुले, २०२४ पर्यंतची मासिक विवरणपत्रे, अर्थसंकल्पीय 
अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर 
विभागास आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा निधी (लेखानुदान) वितरीत 
करण्याबाबत सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच निधी वितरीत करतांना मासिक निधी 
विवरणपत्रात (Cash Flow Statement) ज्या दरमहा खर्च रकमा दर्शविल्या आहेत त्याच्याशी 
सुसंगत असाव्यात असे सुचित करण्यात आले आहे. 


०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथे नमूद दिनांक २८.०७.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


वनीकरण तसेच वन क्षेत्रातील मृद व जलसंधारणाची सर्व कामे ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 


रोजगार हमी योजना व वन विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे अभिसरण करून घेण्यास व 


उर्वरित फरकाची रक्‍कम योजनेंतर्गत उपलब्ध तरतुदीमधून अदा करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेली आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार “सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम 


(४४०६ ०४९२)" या राज्य योजनेंतर्गत करण्यात येणारी कामे सुध्दा अभिसरणांतर्गत करणे आवश्‍यक 


आहे. 
रु.लाखात 
सन २०२४-२५ । वित्त विभागाकडून मंजूर! अद्याप पर्यंत उर्वरित निधी । मंजूर 
वर्षाकरीता Saye नुसार जुले, विभागाकडून (अर्थसंकल्पीत| लेखानुदापैकी 
अर्थसंकल्पीत २०२४ अखेर वितरीत|। वितरीत करण्यात | निधी) विभाग 
निधी करण्यात आलेला निधी । आलेला निधी स्तरावर 
उपलब्ध निधी 
६०,५६०.०० २९३८६.८४ १५७२९.०२) ४४८३०.९८ १३,६५७.८२ 


त्यानुसार संदर्भाधीन क्रमांक ४ व ७ येथीळ दिनांक १८.०४.२०२४, दिनांक 03.04.2028, 


दिनांक १०.०५.२०२४ व दिनांक २८.०५.२०२४ अन्वये अनुक्रमे रु. १८६७.०५ लक्ष, रु.११९८.२९लक्ष, 


रु.१६७१.८० लक्ष, रु. २२६.२८ लक्ष, रु.९२३२३३.२४ लक्ष, रु. ३८० लक्ष वरु. ३५२.३६ लक्ष असा 


एकूण रु. १५७२९.०२ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र. ३५/फ-११ 


शासन निर्णय:- 
सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात (००(०६) “सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम 


(४४०६ ०४९२)" या योजनेंतर्गत “वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम” अंतर्गत अभिसरणाव्दारे 


करण्यात येत असलेल्या पूर्व पावसाळी कामांकरीता मंजूर अंदाजपत्रकानुसार योजनांतर्गत 


तरतुदीमधून खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार वन वृत्त/विभाग निहाय निधी वितरित व खर्च 


करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


योजनेचे नाव सन २०२४-२५ करिता अर्थसंकल्पीत निधी (रू. लाखात) 
०२-मजूरी । २१-पुरवठा व प्रस्तावात  । वितरित 
सामुग्री मागणी करावयाचा 
केलेला निधी | निधी 
वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम ६१७३.३५ २६४५.७२ | ८८१९.०७ | ४४०९.५४ 
पंचायत वन, बेळवन ,अमृत वन ४२४.०८ १८१.७४ ६०५.८२ | ३०२.९० 
उद्यान निर्मिती 
एकूण ६५९७.४३ २८२७.४६ | ९४२४.८९ | ४७१२.४४ 


२. वित्त विभागाकडून मंजूर लेखानुदानापैकी विभागाकडे सद्यस्थितीत रु. २४९२३.४२ लक्ष 


इतका निधी उपलब्ध आहे. सदर बाब विचारात घेता, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा. 


नागपूर यांच्या कार्यालयाकडून बांधील कामांकरीता (रु.९४२४.८९लक्ष) प्राप्त झालेल्या 


प्रस्तावानुषंगाने वितरीत करण्यासाठी निधी विभागस्तरावर उपलब्ध आहे. तथापि, पूर्व पावसाळी 


कामांकरीता अद्यापर्यंत वितरीत करण्यात आलेल्या निधीपैकी बीम्स प्रणाळीवर खर्च झालेल्या 


निधीचा तपशिल व वित्त विभागाने निधी वितरीत करण्याबाबत दिनांक ०१.०४.२०२४ रोजीच्या 


परिपत्रकातील उपरोक्त परि.क्र. ०५६ मधील नमूद सुचना विचारात घेता, वितरीत करण्यात आलेल्या 


खर्चाच्या ७०% पर्यंत खर्च झाल्यानंतर तसेच निधी वितरीत करतांना मासिक खर्चाच्या प्रमाणात निधी 


वितरीत करणे आवऱयक आहे. 


३. खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार एकूण १० वन वृत्तांमधील “सामुहिक पातळीवर ठोस 
वनरोपण कार्यक्रम” (४४०६ ०४९२) या योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षाकरीता वनीकरणाचा 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र. ३५/फ-११ 


भरगच्च कार्यक्रमांतर्गत अभिसरणांतर्गत एकूण १९८८७.०० हे .आर. करीता बांधील कामांचे 


प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आळे आहेत. त्यानुषंगाने पुढील तक्‍तात नमुद केल्याप्रमाणे 


एकूण रु. ४४०९.५४ लक्ष निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रू. लाखात) 
वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम 

अ.क्र | वनवृत्त वनविभाग हे .आर. ०२- | २१-पुरवठा । सन २०२४-२५ 
मजूरी वसामुग्री | साठीयाझासन 

निर्णयान्वये 

वितरीत 
करावयाचा निधी 

कि शॉ २ २ 8 षु & 9 

ia पुणे पुणे १४६२.०० | १७८.५७ ७६.५३ २५५.१० 
JAN ४०८.०० ९०.०१ ३८.५७ १२८.५८ 
एकूण पुणे १८७०.०० | 2&2.42] ११५.१० ३८३.६८ 
२ | गडचिरोली गडचिरोली ३७५.००| ४०.९९ १७.५७ ५८.५६ 
भामरागड १०५.०० ४.४७ १.९२ ६.३९ 
एकूण गडचिरोली ४८०.००| ४५.४६ १९.४९ ६४.९५ 
३ | चंद्रपूर ब्रम्हपूरी 924.00] ८३.३१ ३५.७१ ११९.०२ 
मध्यचांदा ८९०.००। २६७.६२) ११४.६९ ३८२.३१ 
एकुण चंद्रपूर १६७५.०० | 340.83] १५०.४० ५०१.३३ 
४ | छत्रपती धाराशिव १२०६.०० | १०४.६६ ४४.८६ १४९.५२ 
संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर ८९४.०० | ९९.८८ ४२.८० १४२.६८ 
बीड 83G.00 | ७५.०५ ३२.१६ १०७.२१ 
नांदेड ११०५.०० | ९१.६४ ३९.२७ १३०.९१ 
एकूण छत्रपती संभाजीनगर ४१४१.०० | ३७१.२३। 948.08 ५३०.३२ 
4 अमरावती बुलढाणा ५४५.५० १२३०.६४ ५५.९९ १८६.६२३ 
अकोला ४०८.००| १०९.०७ ४६.७४ १५५.८१ 
अमरावती ४७५.०० | १३९.७६ ५९.९० १९९.६६ 
एकूण अमरावती १४२८.५० | ३७९.४७। १६२.६३ ५४२.१० 
६ | यवतमाळ यवतमाळ ७१३.०० | १९४.४७ ८३.३४ २७७.८१ 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र. ३५/फ-११ 


पांढरकवडा (924.00 | २०१.८२ ८६.५० २८८.३२ 

पुसद ७६६.००। १९१.१६ ८१.९३ २७३.०९ 

वाशिम ६८०.०० | १९२.३९ ८२.४४ २७४.८३ 

एकूण यवतमाळ २९५०.०० | ७७९.८४।  ३३४.२१ १११४.०५ 

७ | कोल्हापूर कोल्हापूर ७६.०० ६.४७ २.७७ ०९.२४ 
सातारा ९२९.०० | १५६.६९ ६७.१५ २२३.८४ 

सांगली ९२२.००| १२९.२४ ५५.३९ १८४.६३ 

एकूण कोल्हापूर 982V.00 | २९२.४०। १२५.३१ ४१७.७१ 

८ । नागपूर भंडारा 332.40] ४९.४४ २१.१९ ७०.६३ 
गोंदिया 9Z0,00] १९.९९ ०८.५६ २८.५५ 

एकूण नागपूर ५१८.५० | ६९.४३ २९.७५ ९९.१८ 

९ | amt ठाणे १६२.०० | १८.३१ ७.८५ २६.१६ 
शाहापूर (०0.00 ५९.२२ २५.३८ ८४.६० 

डहाणु ४०.०० २.२६ | 9.09 3.3 

जव्हार 394.00] ३०.०७ १२.८९ ४२.९६ 

अलिबाग ४३४.०० | ४०.८२ १७.४९ ५८.३१ 

रोहा 244.00] १८.३८ ७.८८ २६.२६ 

एकूण ठाणे १८६६.०० | १६९.१६ ७२.५० २४१.६६ 

णि धुळे धुळे ७००.००| ६०.३६ २५.८७ ८६.२३ 
नंदुरबार ८२६.०० | १२५.६४ ५३.८५ १७९.४९ 

मेवासी ४३०.०० | ५४.५५ २३.३८ ७७.९३ 

जळगाव 440.00 | ५९.९४ २५.६९ ८५.६३ 

यावल ५६५.०० ५९ .७० २५.५८ ८५.२८ 

एकूण धुळे ३०३१.०० | ३६०.१९ | 948.30 ५१४.५६ 

एकंदर सर्व वनवृत्त (बांधिल कामे) १९८८७.०० | ३०८६.६९ | १३२२.८५ ४४०९.५४ 


४. सन २०२४-२५ या वर्षाकरीता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), म. रा. पुणे 
यांनी दिनांक २७.०६.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये पंचायत वन उद्यान, बेलवन उद्यान ,अमृत वन 
उद्यान निर्मितीकरीता करावयाच्या द्वितीय वर्ष कामांच्या चाळू बाब प्रस्तावास अनुसरुन पुढील 
तक्त्यात नमूद केल्यानुसार निधी वितरीत करण्यात येत आहे:- 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र. ३५/फ-११ 


पंचायत वन उद्यान निर्मिती (रु. लाखात) 
अ.क्र. वनवृत्त कामाचा क्षेत्र (हेक्टर) | या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
तपशील करावयाचा निधी. 
०२ मजूरी | २१सा.वपु. | एकूण 
वि छ.संभाजी नगर द्वितीय वर्ष ५५.१० १८.२९ ७.८४ २६.१३ 
2 | नाशिक कामे ३८.६० १२.८८ ५.५२ १८.४० 
3 ठाणे ९.४० ३.१३ १.३४ ४.४७ 
४ | नागपूर ९०.५० २९.७२ १२.७३ ४२.४५ 
५ | gy 999.99 ३८.७८ १६.६२ ५५.४० 
६ अमरावती ७४.३० २४.३९ १०.४५ ३४.८४ 
एकूण एकंदर ३८५.६७ १२७.१९ ५४.५० १८१.६९ 
बेल वन उद्यान निर्मिती (रु. लाखात) 
अ.क्र वनवृत्त कामाचा क्षेत्र (हेक्टर) | या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
तपशील 
करावयाचा निधी. 
०२ मजूरी ।२१सा.वपु. | एकूण 

गि छ.संभाजी | द्वितीय १४.०० ९.७६ ४.१८ १३.९४ 

नगर वर्ष 
२ नाशिक कामे १०.३० ७.२४ ३.१० १०.३४ 

ठाणे २.२० १.५२ ०.६५ २.१८ 

नागपूर १५.०० १०.१९ ४.३६ १४.५५ 
५ पृणे ११.०० ७.५६ 3.28 १०.८० 
६ अमरावती १०.८० ७.३० ३.१३ १०.४३ 
एकूण एकंदर ६३.३० ४३.५८ १८.६६ ६२.२४ 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र. ३५/फ-११ 


अमृत वन उद्यान निर्मिती (रु. लाखात) 
अ.क्र. वनवृत्त कामाचा क्षेत्र (हेक्टर) या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
फ्राशीळ करावयाचा निधी. 
०२ मजूरी ।२१सा.वपु. | एकूण 
ia छ.संभाजी द्वितीय ५.०० ३.४७ १.४८ ४.९५ 
नगर वर्ष 
२ | नाशिक कामे ३२.०० २२.४९ ९.६४ ३२.१३ 
३ | am २.०० १.३१ ०.५६ १.८७ 
४ | नागपूर ८.०० ५.३४ 2.28 ७.६३ 
षु पृणे ८.५० ५.८५ २.५१ ८.३६ 
६ ।अमरावती ४.०० २.८२ १.२१ ४.०३ 
एकूण एकंदर ५९.५० ४१.२८ १७.६९ ५८.९७ 


उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार एकूण ६ वन वृत्तांमधील “सामुहिक पातळीवर ठोस 
वनरोपण कार्यक्रम” (४४०६ ०४९२) या योजनेंतर्गत पंचायत वन उद्यान, बेलवन उद्यान,अमृत वन 
उद्यान निर्मितीकरीता करावयाच्या एकूण ५०८.४७ हे .आर. क्षेत्राकरीता चालु बांधील (द्वितीय वर्ष) 
कामांकरिता रु ३०२.९ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
५. परि. क्र. २ येथिल नमुद वस्तुस्थिती व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे उक्त परि. क्र. ३ व ४ येथे नमूद प्रस्ताव विचारात घेवून 
रु. ४७१२.४४ लक्ष निधी वितरीत करण्यात येत आहे . 
६. सदर निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन 
व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. नियंत्रक अधिकारी यांनी 
सदर निधी तात्काळ वितरीत करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. या योजनेंतर्गत 
करण्यात आलेल्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखड्याप्रमाणे, विहित कार्यपध्दतीनुसार 
आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्यात आली आहे याबाबतची दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर 
मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा 
घेण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


9. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) हे वर्ष २०२४-२५ मध्ये 
सदर योजनेंतर्गत वितरीत केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर 
करतील. सदर निधी वितरीत करतांना करण्यात येत असलेली कामे ही संदर्भाधीन क्रमांक १ 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र. ३५/फ-११ 


येथील दिनांक २८.०७.२०२३ मधील तरतुदी, संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन परिपत्रकातील 
सुचना, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सुचना तसेच सक्षम प्राधिकारी यांनी मान्यता दिलेल्या 
अंदाजपत्रकानुसार तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आल्याची खातरजमा करून 
निधी वितरणाची कार्यवाही नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी. तसेच सदर निधी खर्च करतांना सुध्दा 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सुचनांचे पालन करण्याबाबतच्या सुचना अपर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या कार्यालयाकडून 
संबंधीतांना देण्यात याव्यात. 

८. सदर निधी वितरित करण्यापूर्वी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर योजनेसाठी सन २०२४-२५ करीता वितरित केलेला 
निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्यतिरिक्‍त अन्यत्र ठिकाणी वळती केला नसल्याची खात्री 
करावी. 

९. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकातील 
तरतूदी व महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख 
केलेल्या तरतुदी व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 

१०. वन वृत्त/विभाग निहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या 
कार्यक्रमाची/झाळेल्या खर्चाचा तपशील शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. 
तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांच्यामार्फत व्हावे. 


११. सदर योजनेंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या GAPS, सन २०२४-२५च्या 
मंजूर अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्र.सी-१०, 

४४०६ वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली खर्च, 

(००)(०६) सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपन (४४०६ ०४९२) 

०२- मजूरी २१- साहित्य पुरवठा 


१२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचे दिनांक ०१.०४.२०२४ रोजीचे परिपत्रक तसेच वित्त 


विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र. ३५/फ-११ 


१३. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७०९१७२९५५८५१९ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by INGALE VINAYAK BALASAHEB 


DN: c=IN, ‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE 
INGALE VINAYAK 2c 
2.5.4.20=4282a00b0a0507f339edd9409eebc43f466c57e6ec219f0 
hi 


22cb4d8e9d79999ec, px 


\de=400032, st=Mal 
serialNumber=B9DD74802C0E9E87CDD582D1AEA8DC4506C60D 
EA869DFEOB71557BF4A56623D7, INGALE VINAYAK 


BALASAHEB 
Date: 2024.07.09 17:41:08 +05'30' 


(वि. बा. इंगळे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, पुणे. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) (११ वृत्त) 


. वनसरंक्षक, सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 


विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 


. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर, 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई Yoo ०३२. 

.निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 

. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

OR अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. 
१४. 


कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
उप सचिव/अवर सचिव (सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवडनस्ती फ-११. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


